डॉ. सुजितकुमार श्रीपती रणदिवे, वैद्यकीय अधिकारी, 
गट-अ यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन SST क्रमांकः स्वेसेनि-२०१९/प्र.क्र.४४६/सेवा-३. 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २५ जुले, २०२२ 


वाचा :- सहसंचालक (अ व प्र), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/२ब/डॉ. रणदिवे/ 
स्वेसेनि/जा.क्र.२५९/१९, दि.२३.०७.२०१९. 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतनस्तर S-2o 


: ५६१००-१७७५००) या मध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. सुजितकुमार श्रीपती रणदिवे, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ, जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन, 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०७.१९९८ अन्वये नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती झाळी 


आहे. डॉ. रणदिवे, यांनी म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधीळ नियम क्र. ६६ (१) मधील 


तरतुदीनुसार २० वर्षाची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केलेली असल्याने, तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (५) नुसार डॉ. रणदिवे यांनी स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस 


विहित कालावधीत मागे न घेतल्याने, म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (२) नुसार 


डॉ. रणदिवे हे आपोआपच स्वेच्छा सेवानिवृत्तीच्या नोटीशीच्या समाप्तीच्या दिनांकास स्वेच्छा सेवानिवृत्त 


(Deemed to retire) झाले आहेत. सबब, डॉ. सुजितकुमार श्रीपती रणदिवे यांनी दि.१६.११.२०१८ च्या 


अर्जान्वये दिलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची सूचना स्विकारण्यात आली असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (१) (२) (५) मधील तरतुदींनुसार डॉ. सुजितकुमार श्रीपती 


शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०१९/प्र.क्र.४४६/सेवा-३ 


रणदिवे, वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ हे दि.१६.०२.२०१९ (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले 


असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१४१६४९१८६०१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LAHANE ee Bees 
VIJAY KUMAR econo 
LAXMANRAO sss 
(fa. ल. लहाने) 
शासनाचे सहसचिव. 

प्रत, 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ लातूर. 
) 

) 
) 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 
डॉ. सुजितकुमार श्रीपती रणदिवे, वैद्यकिय अधिकारी यांना (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
लातूर मंडळ लातूर यांचे मार्फत) 
) निवडनस्ती सेवा-३. 


पुष्ठ २ पैकी २ 


